प्रशासकीय मान्यता 

स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, अंबाजोगाई येथे शवविच्छेदन 
गृह इमारतीचे श्रेणीवर्धन अंतर्गत बांधकाम 
करण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास... 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एससीए-२०१६/प्र.क्र.५१०/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुगालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई. 
दिनांक :३१ जुले, २०१८. 
वाचा: १ संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.: संवैशिवसं/ 
स्वारातीग्राशावैमअं /शावगृहांचे श्रेणीवर्धन/ जया-१७-११/ प(आय) /१६, 
२७३९८, दिनांक २४.११.२०१६. 
2) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: ससमा-२०१०/प्र.क्र.४(भाग-१)/ का- 
१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८. 


शासन निर्णय : 

स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई येथे 
शवविच्छेदन गृह इमारतीचे श्रेणीवर्धन अंतर्गत बांधकाम करण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या स्थापत्य 
व विद्युतीकरणाच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन तसेच नियोजन विभागाने उक्त वाचा येथील संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक 
११.०६.२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार येणाऱ्या 
एकूण रुपये ६,६५,४६,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी पासष्ठ लक्ष होहचाळीस हजार फक्त) 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ बांधकामाचे नाव प्रस्तावित केलेली | सार्वजनिक बांधकाम 

क्र. अंदाजित रक्‍कम विभागाने सहमती 
रुपये दर्शविलेली किंमत रुपये 

१) ।स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय | ६,४४,५३,००० ६,६५,४६,००० 


वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई 
येथीळ शावविच्छेदनगृहाचे श्रेणीवर्धन 
अंतर्गत इमारतीच्या बांधकाम करणे. 


शकष &88,43,000 ६,६५,४६,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीए-२०१६/प्र.क्र.५१०/प्रशा-१ 


अटी व शर्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 

वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पुर्तता करुन घ्यावी. तसेच जागेची 

उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित संस्था 

प्रमुखांनी करावी. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रके व 

दरपत्रके करुनच काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 

तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी , २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 

तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम (स्थापत्य/विद्युत) 
विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

६) सबंधित संस्थेच्या अधिष्ठातांनी या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ७.२.२०१३ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


च 


> 


> 


२. सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. निधीची 
तरतूद झाल्यानंतर सदर काम हे खाली नमूद केलेल्या लेखाशीषाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून 
करण्यात येईल. 


मागणी क्रमांक - एच-८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
03, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. Brame निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 
अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीए-२०१६/प्र.क्र.५१०/प्रशा-१ 


(इमा-३) यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२६४/इमा-२, दिनांक ११.०३.२०१७ अन्वये दिलेल्या 


सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७३११०५२१३६९१३ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Arun Mie 


and Drugs Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5 


Dahale Zee 
(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई 
(Recapitulation Sheet सह) 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (इमारत-३) मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड (Recapitulation Sheet सह) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,बीड. 

निवडनस्ती (प्रशा-१. 


wn -2 


2 fe 2 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


